सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील 
अभियांत्रिकी सेवेतील गट -अ व गट- ब 
(राजपत्रित) अधिकाऱ्यांचे सन २०१७-१८ या 
वर्षातील कार्यमुल्यमापन अहवाळ महापार 
प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्याकरिता 
प्राथमिक परिरक्षक,0॥98112६101 Unit (OU), 
अतिरिक्त परिरक्षक व पार व्यवस्थापक यांची 
नियुक्ती व मार्गदर्शक सूचना... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: गोपअ-२०१७/प्र.क्र.४८/आस्था-३. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ एप्रिल २०१८ 


वाचा: १) सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक क्र.: सीएफआर १२१७ /प्र.क्र.१३१/१३, 
दि.१५.१२.२०१७. 
२) शासन पत्र क्र. गोपअ-२०१७/प्र.क्र.४८/आस्था-३/गो.का.,दि.३०.१.२०१८. 
३) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सीएफआर- १२१८/ 
प्र.क्र.८/१३. दि.५.३.२०१८. 


प्रस्तावना - 

सन २०१७-१८ पासून महापार संगणक प्रणालीत गट -अ व गट- ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाळ ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्याचे शासनाच्या विचाराधिन 
आहे. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.१८.१.२०१७ च्या निर्देशानुसार गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित) अधिका-यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्याकरीता 
संबंधित अधिका-यांचे ई-मेळ आयडी @nic.in किंवा @gov.in ) या विभागाच्या दि.३०.१.२०१८ व 
दि. २०.२.२०१८ पत्रान्वये मागविण्यात आले आहेत. तसेच झासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि.५.३.२०१८ अन्वये तांत्रिक अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरीता कार्यमूल्यमापन अहवालाचा स्वतंत्र 
नमुना विहीत करण्यात आला आहे. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.१५.१२.२०१८ 
मधील सूचनांनुसार महापार प्रणालीमध्ये कार्यमुल्यमापन अहवाळ ऑनलाईन पध्दतीने 
नोंदविणेसाठी मंत्रालयीन स्तरावर समन्वय अधिकारी/संवर्ग नियंत्रण अधिकारी (Cadre 
Controlling Authority) तसेच माहिती व्यवस्थापक ( EMD Manager ) यांची नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. तसेच सदर प्रणाली कार्यान्वीत करण्याकरीता समन्वय अधिकारी यांच्यावर प्राथमिक 
परिरक्षक (Primary Custodian), Origination Unit , अतिरिक्त परिरक्षक (Alternate Custodian) 
व पारव्यवस्थापक (PAR Manager) यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत जबाबदारी सोपविण्यात आळी 
आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत सर्व शाखांतील गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत नोंदविण्याकरीता 
संबंधित शाखांकरीता प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian), Origination Unit , अतिरिक्त 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१७/प्र.क्र.४८/आस्था-३. 


परिरक्षक (Alternate Custodian) व पार व्यवस्थापक (PAR Manager) यांची नियुक्‍ती करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 
१. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध शाखामधीलळ अभियांत्रिकी सेवेतील 
अधिकाऱ्यांच्या कामाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होण्यासाठी शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.सीएफआर-१२१८/प्र.क्र.८/१३. दि.५.३.२०१८ मधीळ प्रपत्र -३ नुसार कार्यमूल्यमापन 
अहवालाचा स्वतंत्र नमुना विहित करण्यात आला आहे. तदनुसार सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातीळ गट अ गट ब ( तांत्रिक ) मधील सर्व राजपत्रित अधिकारी यांनी सन २०१७-१८ 
पासून त्यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल प्रपत्र-३ मधील विहीत नमुन्यातच महापार प्रणाळीत 
ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविणे आवश्‍यक आहे. 
२. महापार प्रणालीमध्ये ऑनलाईन पध्दतीने कार्यमुल्यमापन अहवाल नोंदविण्याच्या कामाचे 
व्यवस्थापन, समन्वय व नियंत्रण क्षेत्रिय स्तरापासून ते मंत्रालय/शासन स्तरापर्यंत सुरळीत 
चालविण्यासाठी वेगवेगळया स्तरावर Organization Unit, परिरक्षक व व्यवस्थापक यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग दि.१५.१२.२०१८ नुसार सुचना व 
मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत विविध 
शाखातील संवर्गनिहाय गट-अ व गट-ब मधील राजपत्रित अधिका-यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल 
महापार प्रणालीत नोंदविण्याकरीता शाखानिहाय प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian), 
Origination Unit , अतिरिक्‍त परिरक्षक (Alternate Custodian) व पार व्यवस्थापक (PAR 
Manager) यांची सोबतचे परिशिष्ट “ अ” नुसार नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
३. वरीलप्रमाणे नियुक्‍त करण्यात आलेल्या Organization Unit, परिरक्षक व व्यवस्थापक यांची 
रचना खालीलप्रमाणे राहील. 
अ. प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) - 
विभागीय/प्रादेशिक स्तरावर कार्यरत असणारे शाखानिहाय मुख्य 
अभियंता/अधिक्षक अभियंता/संचालक/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ हे प्राथमिक परिरक्षक 
(Primary Custodian) म्हणून कार्य करतील. प्राथमिक परिरक्षक हे Organization 
Unit ,अतिरिक्‍्त परिरक्षक व पार व्यवस्थापक यांच्या कामाचे नियंत्रण करतील . 
प्राथमिक परिरक्षक यांनी अतिरिक्‍त परिरक्षक यांचेकडून माहिती प्राप्त करुन ती 
माहिती व परिशिष्ट “इ” मधील माहिती NIC यांना Suport -mahapar@nic.in या 
ईमेल आयडीवर उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच त्याची एक प्रत शासनास 
पाठवावी. 
g. Organization Unit (OU)- सोबतच्या परिशिष्ट 'अ' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत विविध शाखातील गट-अ व गट-ब 
राजपत्रित अधिका-यांच्या सेवाविषयक बाबी हाताळणारे कार्यालय, Organization 
Units म्हणून निश्चित करण्यात आळे आहे. सदर Organization Unit महापार 
प्रणालीत खालीलप्रमाणे नोंदवावे. 
उदा., अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे कार्यालय हे OU म्हणून 
निश्चित करतांना 58०6 - MH- Public Works, OU-SE PWC Pune. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१७/प्र.क्र.४८/आस्था-३. 


क. अतिरिक्त परिरक्षक - (Alternate Custodian) 
सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक OU मधीळ एका 
राजपत्रित अभियंत्याची अतिरिक्‍त परिरक्षक म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
अतिरिक्त परिरक्षक हे त्याच्या शाखेमधील सर्व संबंधित गट -अ व गट- ब 
(राजपत्रित) अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन sede तयार करतील. तसेच शासन 
परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग दि.१५.१२.२०१८ मधील परिशिष्ट “"ड” मधील 
प्रपत्रात अद्ययावत माहिती (EMD-Employee Master Data) Excel Format मध्ये 
तयार करून. Suport -mahapar@nic.in या ईमेळ आयडीवर समन्वय अधिका- 
यास उपलब्ध करुन देतील. EMD मध्ये नमुद करण्यात आलेला मोबाईल क्रमांक 
आधार क्रमांकाशी जोडलेला असावा जेणेकरुन ASIN प्रणालीमध्ये ई-साईन या 
सुविधेचा वापर करणे सुलभ होईल. 
ड. पार व्यवस्थापक (Par Manager) 
अतिरिक्त परिरक्षक हे त्यांच्या नियंत्रणाखाळीलळ (OU) तील अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमुल्यमापन अहवाल तयार करण्याकामी एक किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांना पार 
व्यवस्थापक म्हणून घोषित करतील. 
४. महापार प्रणालीमध्ये विविध स्तरावर कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
उपरोक्त संदर्भ क्र. १. च्या शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, दि. १५.१२.२०१७ मधील 
परिशिष्ट - 'फ' मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील. 


ष्‌. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेबसाईडवर 
उपलबध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र २०१८०४२३१५०७३७७०१८ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
Govern 


. ° ° amal 
V k N tt DN: c=IN, o= ment Of Maharashtra, ou=Public Works 
IKramM NIVIFUTT ८: se a00029, st Maharastra 
2.5.4. ae3908b43f3994a5d621ae70aea8236777 
42131dbe7e69348f436, 
serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cfdf 
h a aa a 5a52755adfef51ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 


Date: 2018.04.23 15:15:11 +05'30" 


(वि.नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२. निवडनस्ती, कार्यासन आस्था-३/सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांक: गोपअ-२०१७/प्र.क्र.४८/आस्था-३, दि.२३ एप्रिल,२०१८ 


सोबतचे परिशिष्ट “अ” 

तपशिल ie | दक्षता व संकल्पचित्र  । फ्लाइंग विद्युत यांत्रिकी उपवने व वास्तुझास्त्रज्ञ 

गुणनियंत्रण । मंडळ स्कॉड उद्यान 

प्राथमिक मुख्य अभियंता । अधिक्षक अधिक्षक अधिक्षक मुख्य अधिक्षक संचालक मुख्य 

परिरक्षक अभियंता अभियंता अभियंता अभियंता अभियंता (उपवने व वास्तुशास्त्रज्ञ 

(Primary (पुल) (विद्युत) (यांत्रिकी) उद्यान) 

Custodian) 

Origination Unit | अधिक्षक कार्यकारी कार्यकारी कार्यकारी ।कार्यकारी | उपअभियंता | सहसंचालक | उपमुख्य 
अभियंता अभियंता अभियंता * अभियंता अभियंता यांचे (उपवने व वास्तुशास्त्रज्ञ 
सा.बां.मंडळ (गुण नियत्रंण) | (घटक/मंडळ) | यांचे यांचे कार्यालय  ।उद्यान) यांचे यांचे 
यांचे कार्यालय । यांचे कार्यालय | यांचे कार्यालय कार्यालय | कार्यालय कार्यालय कार्यालय 

अतिरिक्त सहायक उपअभियंता । उपअभियंता उपअभियंता | उपअभियंता | उपअभियंता | उद्यान वरिष्ठ 

परिरक्षक # अधिक्षक (गुण नियत्रंण) अधिक्षक वास्तुशास्त्रज्ञ 

(Alternate अभियंता 

Custodian) 

पार Origination Origination Origination Origination | Origination | Origination | Origination Origination 

व्यवस्थापक(06 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 

(PAR Manager) | कार्यालयातील कार्यालयातील | कार्यालयातील । कार्यालयाती- | कार्यालयाती- | कार्यालयाती- | कार्यालयातील | कार्यालयातील 
कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी लकर्मचारी ।लकर्मचारी । लकर्मचारी | कर्मचारी कर्मचारी 


* संकल्पचित्र शाखेतील आस्थापना विषयक बाबी हाताळणारे कार्यकारी अभियंता कार्यालय हे Organization Unit म्हणून काम पाहील. 


# अतिरिक्त परिरक्षक म्हणून नेमण्यात आलेले अधिकारी हे Organization Unit कार्यालयात काम करत असलेले अभियंते असावेत. 


@ पार व्यवस्थापक म्हणून नेमण्यात आलेले कर्मचारी ( विशेष अधिक्षक/अधिक्षक/वरीष्ठ/ कनिष्ठ लिपिक) हे Organization Unit कार्यालयात काम करत 
असलेले कर्मचारी असावेत 


